RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५ , २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 


अनुसूची "एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


कलम ११ अन्वये. 


जिल्हा नंदुरबार 


शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही. तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि -१८७/एसआर-७/२०१७. - ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ-२, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


ज्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार ” खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


, 


वि ( एच ) ६३ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


- 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 


अनुसूची - चार 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५- ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


सूचना / 


अनुसूची - पाच 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू 

नाही . 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत. 


वसुमना पंत , 

( भा . प्र . से .), 
सहायक जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार भाग, नंदुरबार , 


अनुसूची - एक 


जिल्हा नंदुरबार . 


जमिनींचे वर्णन 


नंदुरबार , ३० जून २०२० . 


शिवण (विरचक) मध्यम प्रकल्पासाठी आवश्यक खाजगी जमिनी 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , मौजे काळटोळमी 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


कलम ११ अन्वये. 


१ 


२ 


जिल्हा नंदुरबार 


हे . आर 


४५/१ 


० ६१ 


४५ / ९ 


० ८४ 


एकूण 


क्षेत्र .. 


१४५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि -१८८/ एसआर-३/ २०२०. - ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ /प्र. क्र . ७७/ अ-२ , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


" 


प्रकल्पाचे नाव : शिवण (विरचक ) मध्यम प्रकल्पसाठी आवश्यक 
खाजगी जमिनी मौजे काळटोळमी, तालुका नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार. 


, 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे काळटोळमी, तालुका नंदुरबार , जिल्हा 
नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४ , शके १९ ४२ 


سه 


- 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची “दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे आणि ; 


नागन मध्यम प्रकल्प, उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ३ 

साठी आवश्यक खाजगी जमिनी 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर, मौजे सोनारे दिगर 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही आणि ; 


१ ९ २ 


० ६१ 


१ ९ ४ 


० २० 


१ ९ ५ 


० १६ 


१ ९ ६ 


० १२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


१ ९ ७ 


० ७३ 


२० ९ / १ 


0 


१७ 


२०९ / २ 


० ०२ 


२० ९/ ३ 


० ०२ 


ज्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


२११ 


० २४ 


२१० 


० १३ 


२४७/२ 


० २८ 


२४० 


० २० 


२३८ 


. 


१३ 


२७०/२ 


० ३ ९ 


२७२/२ 


।. 


० ४० 


परंतु , उक्त गट क्रमांकांच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ - अ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे . 


२४५/१ 


।. 


० १४ 


२४५/२ 


० १० 


२२४ 


O 


०७ 


२४३ 


।. 


० २५ 


२४२ 


o 


१६ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांच्या कार्यालयात 
नोंदवाव्यात. 


२३६ 


० १० 


२३५ 


० ०५ 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत . 


एकूण क्षेत्र 


४६७ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


, 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प, उजव्या कालव्याची वितरिका 
क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमिनी, मौजे सोनारे दिगर , 

तालुका 
नवापूर, जिल्हा नंदुरबार. 


अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,000 हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


. 


येईल ; 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे सोनारे दिगर , तालुका नवापूर , 
नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे. 


- 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


- 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही. 


अनुसूची - चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही 

अनुसूची - पाच 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


लागू 

नाही. 


वसुमना पंत , 

( भा . प्र. से.), 
सहायक जिल्हाधिकारी, 
नंदुरबार भाग , नंदुरबार , 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , १ जुलै २०२०. 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


जिल्हा धुळे 


येईल ; 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि -११८/ एसआर-३/२०२०. - ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२ , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


५ 


- 


परिशिष्ट ३ 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब 
राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील 
निरंक आहे. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात 
नोंदवाव्यात . 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
क्रमांक १, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन. - वाडीशेवाडी 


मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेड , जिल्हा धुळे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील 
मालमत्ता क्रमांक १८ (१७), मौजे दिवी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 
पुरवणी भूसंपादन प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामिण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १०- क ( ख) “सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


परिशिष्ट १ 


प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 


परिशिष्ट ५ 


जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, मौजे दिवी 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकीय नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


बांधीव 


खुले 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


श्रीकुमार चिंचकर , 

उपजिल्हाधिकारी, 
भूसंपादन , क्रमांक १, धुळे. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


धुळे , २२ जून २०२० . 


१८ (१७) 


४५.०० 


३५.०० 


१०.०० 


४५.०० 


.. 


एकूण 


४५.०० 


३५.०० 


१०.०० 


४५.०० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट २ 


जिल्हा धुळे 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील मालमत्ता क्रमांक 
१८ (१७), मौजे दिवी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे चा पुरवणी 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


क्रमांक भूसंपादन/ सुजाकयो/ कावि-४९/ एसआर-११/ २०२०. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


, 


दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,000 हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांच्या 
कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
"एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट “ दोन " मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) 
च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत त्याचे प्रयोजन. - सुलवाडे 
जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे 
तांडा (कुंडाणे प्र. वे.), तालुका धुळे, जिल्हा धुळे सुलवाडे- जामफळ 
कनोली उपसासिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे बेसिन धरणाच्या पायासाठी व 
बुडीत क्षेत्रासाठी. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी झालेली असल्याने संपादन क्षेत्रात 
कमी - जास्त बदल संभवत नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबतच्या परिशिष्ट “पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


परिशिष्ट १ 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.) 


ज्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार ” खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडीलायक 


पोट 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


खराबा 


१ 


२ 


३ 


४ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


९ 


.. 


० ९ ८ 


. 


०० 


० ९ ८ 


१० 


० 


१३ 


0 


00 


० १३ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


११ 


.. 


० 


00 


O 


एकूण 


१ १३ 


O 


०० 


१ १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


- 


परिशिष्ट २ 


जिल्हा धुळे 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, 
तालुका धुळे, जिल्हा धुळे . 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.), तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत 
शेवगे बेसिन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 


क्रमांक भूसंपादन/ सुजाकयो/ कावि-५०/ एसआर-९/२०२०. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र . क्र . ७७/ अ -२, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,000 हेक्टरपेक्षा 


परिशिष्ट ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब 
राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील 
निरंक आहे. 


अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 


परिशिष्ट ४ 


अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे 
अथवा त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि 


म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 


परिशिष्ट ५ 


परिशिष्ट तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकीय नियुक्त करण्यात आलेली नाही. 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 


परिशिष्ट चार मध्ये दिलेला आहे ; 


भिमराज दराडे, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) 


उपविभागीय अधिकारी, 

धुळे भाग , धुळे . 


अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबतच्या परिशिष्ट “पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


धुळे , ३० जून २०२०. 


ज्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती 


८ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४ , शके १९ ४२ 


- 


परिशिष्ट १ 


ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार ” खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा त्याच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 


जमिनीचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे तांडा ( कुंडाणे प्र. वे.) 


किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 


लागवडीलायक 


पोट 


जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , अशा 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


खराबा 


मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


९ १ 


१ ४१ 


O 


00 


१ ४१ 


एकूण 


१४१ 


O 


०० 


१ ४१ 


परिशिष्ट २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) नुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना, 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे. 


-- 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.), तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे सुलवाडे- जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत 
शेवगे बेसीन धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग , धुळे यांच्या 
कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


परिशिष्ट ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ) 


अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब 
राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील 
निरंक आहे. 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाचे आहे ते प्रयोजन . - सुलवाडे 
जामफळ- कनोली उपसासिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे 
तांडा ( कुंडाणे प्र. वे.), तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे- जामफळ 
कनोली उपसासिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे बेसिन धरणाच्या पायासाठी व 


- 


बुडीत क्षेत्रासाठी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व 
प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण 


सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी झालेली असल्याने संपादन क्षेत्रात 


कमी - जास्त बदल संभवत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


९ 


यांच्यासह ग्रामिण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


रोखण्यासाठी समूह विलगीकरण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणे 
अत्यावश्यक झाले आहे. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग 
म्हणून नागरिकांची एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी होणारी 
वर्दळ टाळण्यासाठी व त्या माध्यमातून होणारा कोरोना विषाणुचा 
फैलाव रोखण्यासाठीची गरज निर्माण झाली आहे. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकीय नियुक्त करण्यात आलेली नाही. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) व ( ३ ) 
प्रमाणे व साथरोग प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 

करण्याची आवश्यकता 
निर्माण झाल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . ही अत्यावश्यक व 
जीवनाश्यक बाब असल्यामुळे सर्व संबंधितांना नोटिस देऊन त्यांचे 
म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्यामुळे असा एकतर्फी 
आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही माझी खात्री झाली आहे . 


भिमराज दराडे, 


उपविभागीय अधिकारी, 

धुळे भाग , धुळे . 


म्हणून मी , गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 
या आदेशान्वये खालील बाबीस प्रतिबंध करीत आहे. 


धुळे , ३० जून २०२०. 


१. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 
इतर कोरोना बाधीत क्षेत्रातून कोणतीही व्यक्ती यांना धुळे जिल्ह्यामध्ये 
येण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ 

( १ ) व ( ३ ). 


२. धुळे जिल्ह्यालगत असलेल्या सर्व सीमावर्ती ठिकाणी पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांनी स्थानिक पोलीस प्रशासनाने मदतीने नाकेबंदी 
करून वाहनांची तपासणी करावी व त्यांना प्रवेश करण्याकरता 
प्रतिबंध करावा यामधून 

जीवनावश्यक 

वस्तू , 

पेट्रोलियम पदार्थ, दूध, 
भाजीपाला, औषधी, धान्य , वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी वाहतूक 
करणारी वाहने वगळण्यात यावीत . 


( २) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित 

करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली, दिनांक 
१४ मार्च २०२० . 


लागू 


( ३ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ कलम ३४ 

मधील पोट - कलम ग ( सी ) व ड ( एम) . 


३. सदरचे आदेश हे ३१ मार्च २०२० चे मध्यरात्रीपर्यंत 
राहतील. 


आदेश 


४. सदर आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे पालन न करणारी व्यक्ती / संस्था ही साथरोग 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि -६६९ / २०२०.- ज्याअर्थी, मा . 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील 
पत्र क्रमांक करोना/ २०२० / प्र.क्र . ५८ / आरोग्य ५, दिनांक १४ मार्च 
२०२० नुसार राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) 
प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , 
दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ 
मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली असून त्याबाबतची 
नियमावली निर्गमित केली आहे व त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांना 
प्राधिकृत म्हणून नियुक्त केलेले आहे. 


प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ महाराष्ट्र (Covid- १९ ) उपाययोजना 
नियम , २०२० च्या नियम ११, भारतीय दंडा संहिता ( ४५ ऑफ 
१८६०) कलम १८८ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
कलम ३४ मधील पोट- कलम ग ( सी ) व ड ( एम ) मधील 
तरतुदींनुसार शास्तीस पात्र असेल. 


गंगाथरन डी ., 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


त्याअर्थी, देशात व महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू बाधित रुग्णांची 
संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे . सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने 
ही अतिशय चिंताजनक आहे. त्याअनुषंगाने कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव 


धुळे, २३ मार्च २०२० . 


१० 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४ , शके १९ ४२ 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


, 


- 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / जीएनएल /( ओ)/ ७४५/ २०१८-१९/ एन 
२०१९.- मी , अशोक बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित 
देवमोगरा बहुउद्देशीय शेतीपूरक नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था 
मर्यादित, लाकड्या हनुमान, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली 

असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ 
जीएनएल ( ओ)/ ७४५/ २०१८-१९/ एन २०१९ , दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१९ असा आहे . 


क्रमांक आस्था/ सचिन मजूर / नों.र./ कलम २१/ २७७६/ २०१ ९.- मी , 
एकनाथ प्र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ पीआरडी/९ २४ , दिनांक २६ फेब्रुवारी 
१ ९९ ३ अन्वये नोंदणी केलेली सचिन 

मजूर 

सहकारी संस्था मर्यादित , 
राजापूर , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम 
२१ अन्वये रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) 
अन्वये व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था 

असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७ ) मधील तरतुदींनुसार श्री. एम . आर. पारधी, उपलेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 


अशोक बागल , 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , 
तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे. 


येवला , ३१ डिसेंबर २०१९ . 


शिरपूर , ३० डिसेंबर २०१९. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ये.ता.अॅड.मल्टी/ नों.र./ कलम २१ / २७०० / २०१९. 
मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएएल/ जीएनएल/( ओ)/ ५२८८ / १९१२-१३, 
दिनांक १६ मार्च २०१३ अन्वये नोंदणी केलेली येवला तालुका 
अॅडव्होकेट मल्टीपरपज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , 
येवला, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम २१ 
अन्वये रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ कै . सखाराम काळे / नों . र./ क . २१/ २७७८ / 
२०१ ९.- मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
येवला, जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएएल / जीएनएल ( एस)/ 
९ ४३/ सन २०११ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०११ अन्वये नोंदणी केलेली 
कै . सखाराम काळे शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , 
देवळाणे, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम 
२१ अन्वये रद्द करीत आहे . 


, 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
(१७) मधील तरतुदींनुसार श्री . व्ही. पी. जाधव, तत्कालीन उपलेखापरीक्षक 
अधीन लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , येवला , जिल्हा नाशिक यांची 
प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . व्ही . यु . 

बोरसे , मुख्य 

लिपिक , अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांची 
प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


येवला , 


३१ 

डिसेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


११ 


, 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था/ सागर मजूर/ नों . र./ क. २१/ २७८०/ २०१९.- मी , 
एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/पीआरडी/एल /९ ३८ , दिनांक २५ 
जानेवारी १९९ ५ अन्वये नोंदणी केलेली सागर मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , जळगाव नेऊर , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेची नोंदणी कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था / जनसेवा / नों . र ./ क . २१/ २७८४/ २०१ ९.- मी , 
एकनाथ प्र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ ( १७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएएल / जीएनएल/ ओ/९ १४/ सन २०१० , 
दिनांक १७ मे २०१० अन्वये नोंदणी केलेली जनसेवा सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, मुखेड , तालुका येवला, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे . 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . व्ही . यु. बोरसे , 

मुख्य 

लिपिक , अधिन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांची 
प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री. आर. एम. पारधी, उपलेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१ ९ . 


येवला, 


३१ डिसेंबर 


२०१ ९ . 


आदेश 


आदेश 


. 


- 


क्रमांक आस्था/ के . भा . लो . पत ./ नों . र./ क . २१ / २७८२/ २०१९. 

मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
येवला, जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ आरएसआर (सीआर)/ 
९९ ६/ ९ ८ -९९/ सन १९९९ , दिनांक २ सप्टेंबर २०११ अन्वये नोंदणी 
केलेली कै . भाऊलाल पहिलवान लोणारी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , येवला, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अर्चना मजूर / नों. र./ क. २१/ २७८६/ २०१९.- मी , 
एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए /पीआरडी/ एल/ ९ ०२ , दिनांक २१ 
जानेवारी १९ ८६ अन्वये नोंदणी केलेली अर्चना मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंप्री, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची 
नोंदणी कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . व्ही. यु. बोरसे, मुख्य लिपिक, अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांची 
प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . आर. एम. पारधी, उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


येवला , 


३१ 

डिसेंबर २०१ ९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


, 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / श्रीराम समर्थ/ नों . र ./ क . २१/ २७८८ / २०१ ९.- मी , 
एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएएल / जीएनएल /९ १४/ सन २०१०, दिनांक 
१७ मे २०१० अन्वये नोंदणी केलेली श्रीराम समर्थ शेतीमाल 
भाजीपाला फळे उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपरी , 
तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम २१ अन्वये 
रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ संगम मजूर / नों . र./ क . २१/ २७९ ४/२०१ ९.- मी , 
एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, येवला , 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ ( १७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए /पीआरडी/ एल/ ९ ६३ , दिनांक ५ 

ऑगस्ट १९ ८२ अन्वये नोंदणी केलेली संगम मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित , येवला, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदीनुसार श्री . आर . एम . पारधी, उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री. आर. पी. जाधव, सहकार अधिकारी, 
श्रेणी-१ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा 
नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


येवला, 


३१ डिसेंबर 


२०१ ९ . 


येवला , ३१ डिसेंबर २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ गुरुकृपा मजूर/ नों . र./ क . २१/ २७९ २/ २०१ ९. 
मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए/पीआरडी/ एल/ ९ ०८ , दिनांक २२ 
जून १९९ २ अन्वये नोंदणी केलेली गुरुकृपा मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित , शेवगे, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था / आरती शे. वि ./ नों . र ./ क . २१/ २७९ ६/ २०१९. 
मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , येवला, 
जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ आरएसआर/ सीआर/ ५२७१/ सन 
२०१० , दिनांक २० सप्टेंबर २०१० अन्वये नोंदणी केलेली आरती 
शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , भारम, तालुका येवला, 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . आर. पी . जाधव, सहकार अधिकारी, 
श्रेणी-१ अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , येवला , जिल्हा 
नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
(१७) मधील तरतुदींनुसार श्री . आर. पी. जाधव, सहकार अधिकारी, 
श्रेणी-१ अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला , जिल्हा 
नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


- 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


येवला , 


३१ 

डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


१३ 


- 


आदेश 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 


शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक आस्था/ सा . फुले पत./ नों . र./ क. २१/ २७९ ८/ २०१९.- मी , 


एकनाथ प्र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला , 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१९ . 


जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 


कलम २१ व नियम ८ ९ ( १७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 


आदेश 


नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ आरएसआर/(सीआर)/ ४६३६/ २००६ 


क्रमांक आस्था/ कै . पु.मा.फ.भा.ख.वि. / नों . र./ क . २१/ २८०६/ 


०७/ सन २००६, दिनांक १ जून २००६ अन्वये नोंदणी केलेली 
सावित्रीबाई फुले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येवला, 
तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम २१ अन्वये 


२०१९.- मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


येवला , जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


रद्द करीत आहे. 


१९ ६० चे कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा 


वापर करून नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएएल/ एजीआर/ एमकेटी/ 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
(१७) मधील तरतुदींनुसार श्री . वाय. एम . उगलमुगले, सहायक 


९ २८ / सन २०१० , दिनांक २२ डिसेंबर २०१० अन्वये नोंदणी केलेली 


सहकार अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, 


जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


कै. पुंडलिकराव माळी फळबाग व भाजीपाला खरेदी-विक्री सहकारी 
संस्था मर्यादित, मुखेड, तालुका येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची 
नोंदणी कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझे सही 


शिक्क्यानिशी दिला असे . 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 


. 


येवला , ३१ डिसेंबर २०१९ . 


( १७) मधील तरतुदींनुसार श्री . ए. आर . आहेर, लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 


करीत आहे. 


आदेश 


हा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही 


क्रमांक आस्था/ डॉ . हेडगेवार पत./ नों . र ./ क . २१/ २८०४/ २०१९. 


शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मी , एकनाथ प्र. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


एकनाथ पाटील , 


सहायक निबंधक , 


येवला, जिल्हा नाशिक मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ व नियम ८ ९ (१७) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएएल/ एजीआर/ एमकेटी/ 


सहकारी संस्था, येवला, 


जिल्हा नाशिक . 


९ २८ / सन २०१० , दिनांक २२ डिसेंबर २०१० अन्वये नोंदणी केलेली 


डॉ . हेगडेवार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 


येवला, ३१ डिसेंबर २०१ ९ . 


गारखेडे, तालुका 


येवला, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी कलम 


२१ अन्वये रद्द करीत आहे. 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ २६७०/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी 


तसेच सदर संस्थेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणेसाठी नियम ८ ९ 
( १७) मधील तरतुदीनुसार श्री . ए. आर . आहेर , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांची प्रापक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 


संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 


अधिकारन्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


- 


संस्था, पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 


आदेश 


कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एलएफटी/ १२ ९ ०/८६, 


दिनांक ८ सप्टेंबर १९ ८६ अन्वये नोंदणी केलेल्या मांडओहळ उपसा 


- 


पारनेर , 


जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , कर्जुलेहर्या, तालुका 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ २६७९/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारन्वये मी, सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एचएसजी/११८१/८६, 
दिनांक २ डिसेंबर १९ ८६ अन्वये नोंदणी केलेल्या खंडेश्वर आदर्श 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळगावरोठा , तालुका पारनेर , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदींनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


तरतुदींनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदर संस्था दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ पासून विघटित झाली 
आहे, असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्त्वात असल्याचे बंद होईल. 


, 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 


सदर संस्था दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ पासून विघटित झाली 
आहे, असे समजण्यात येवून ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद होईल . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी निर्गमित केले आहे. 


पारनेर , 


३० 


नोव्हेंबर २०१९ . 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर या सह आज 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी निर्गमित केले आहे . 


पारनेर , ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ २६७४/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी 


आदेश 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारन्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 


कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ एचएसजी/ ११८३/ ९ ७ , 


दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ७ अन्वये नोंदणी केलेल्या अभ्युदय गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित, सुपा, तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील तरतुदींनुसार पूर्ण 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ २६८३/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारन्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर / पीएनआर/ एचएसजी/ ११ ९ १/८६, 
दिनांक २ डिसेंबर १९ ८६ अन्वये नोंदणी केलेल्या अण्णा भाऊ साठे 
मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , कर्जुलेहर्या, 
तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
कायद्यातील तरतुदींनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 


- 


झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदर संस्था दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ पासून विघटित झाली 
आहे, असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्त्वात असल्याचे बंद होईल. 


सदर संस्था दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ पासून विघटित झाली 
आहे, असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्त्वात असल्याचे बंद होईल . 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केले आहे. 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी निर्गमित केले आहे . 


पारनेर , ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


पारनेर , ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९४२ 


१५ 


, 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों.र.आ./ २६८७/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी 


क्रमांक सनिपा/ वि -२ / नागेश्वर मल्टिपर्पज / संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 


, 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारन्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, पारनेर , तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर असा आदेश 
देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ जीएनएल/ 
४२५ ९/ २००८ , दिनांक १ ९ मार्च २००८ अन्वये नोंदणी केलेल्या 

सुपा 
परिसर स्वयंरोजगार उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , 

सुपा, 
तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
कायद्यातील तरतुदींनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 


२२७/ सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पारनेर , 
तालुका 

पारनेर, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , नागेश्वर 
मल्टिपर्पज सहकारी संस्था मर्यादित , भाळवणी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ आरएसआर/ 
सीआर/ ४२ ९ ३/ सन २०२० , दिनांक २० जानेवारी २०२० असा आहे . 


सदर संस्था दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ पासून विघटित झाली 
आहे, असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्त्वात असल्याचे बंद होईल. 


पारनेर , 

२० 

जानेवारी २०२० . 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज 


आदेश 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्गमित केले आहे. 


क्रमांक सनिपा/ वि -२/ श्री बिरोबा ग्राबिशे/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 


पारनेर , ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


२२८ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पारनेर , 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -२ / कल्पतरू ग्राबिशे/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 


तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
श्री बिरोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
टाकळीढोकेश्वर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून 

उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या 
साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 


२२६/ सन २०२०.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पारनेर , 


तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , कल्पतरू 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पारनेर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) व 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ आरएसआर/ 
सीआर/ ४२ ९ ५/ सन २०२० , दिनांक २३ जानेवारी २०२० असा आहे . 


नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ आरएसआर/ 


सीआर/ ४२ ९ ४/ सन २०२० , दिनांक २३ जानेवारी २०२० असा आहे . 


जिल्हा अहमदनगर . 


पारनेर , 


२३ 


जानेवारी २०२० . 


पारनेर , 

२३ 

जानेवारी २०२० . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३० ते ऑगस्ट ५, २०२० / श्रावण ८ - १४, शके १९ ४२ 


- 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/प्रा.अ./ शेख रोशन नागरी पत /नियुक्ती 
आदेश/ २७५६/ सन २०१ ९.- मी , रणजित म , पाटील , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७- अ चे प्राप्त 
अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , शेख रोशन नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्रीमती एस. सी. कोळी, 
सहायक सहकार अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
विधी सुसंगत व कलम ७७ -अ मधील (२) ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ / प्रा.अ./ इंदिरा गांधी ग्रामीण पत / 
नियुक्ती आदेश/२७६४/ सन २०१ ९.- मी , रणजित म . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ - अ 
चे प्राप्त अधिकारानुसार मी असा आदेश देतो की , इंदिरा गांधी 
ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रनाळे , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . एस. 
के . कुलकर्णी, सहकार अधिकारी द्वितीय श्रेणी अधिन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे . 
प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील (२) 
( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

रणजित म . पाटील , 

सहायक निबंधक . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नंदुरबार, २१ डिसेंबर २०१९. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 


नंदुरबार , २१ डिसेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


